आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१. areas परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.०६.०५.२०२२, दि.३१.०५.२०२२,दि.२४.०६.२०२२, 
दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२, दि.२०.०९.२०२२,दि. ३०.०९.२०२२, दि. 99.90.2022 व दि. 
१९.१०.२०२२. 

प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या Hated निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 0% मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या 
अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता आतापर्यंत ०१-वेतन व 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ७०% मर्यादेतील, कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता ४९% 
मर्यादेतील तसेच काही योजनांकरीता इतर उद्दीष्टांकरीता 34% मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी ०१-वेतन व ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ७५% मर्यादेत, 
कार्यालयीन बाबींच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ५६ % मर्यादेतील व इतर बाबींसाठी ४२ % 
मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यास अनुसरून कार्यक्रम खर्चातर्गत वेतन 
बाबीकरीता अतिरीक्त 4% योजनांच्या व कार्यालयीन व इतर उद्दीष्टांकरीता उर्वरीत वाढीव ७% 
निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 
योजना/ बाबींकरीता अधिकचा निधी आव्यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांचेमार्फत शासनास 
सविस्तर व स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२५१७५१३७२९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR प 
(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३०.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठीची शा.नि.न्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
[ie a4 २ 3 aa 4 & 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 


कल्याण 
| (०१)(०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६०००००.०० ३००००.०० 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे | ०२-मजूरी Fao | 66 F000 | oo | आयुक्‍त, 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खची Oo} Gees g3.00 | आदिवासी 
(२२२५१२३९३२) अतिकालिक विकास, 
भत्ता नाशिक 
OG- दुरध्वनी, १००००,०० (900,00 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०००.०० 820,00 
१३-कार्यालयीन १२००००.०० ८४००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी १५०००.०० १०५०.०० 
वकर 
२७- लहान ४०००.०० २८०.०० 
बांधकामे 
२८-व्यावसायीक ५०००.०० ३५०.०० 
व विशेष सेवा 
५०-इतर खर्च | १.००| .00 | 9.00 | 
एकूण (२२२५ १३९३) ७६०९०२.०० ४१२६३.०० 
२ (०१)(१७ मोटार चालविण्याचे ३४-शिष्यवृत्त्या १००००.०० ७००.०० आयुक्त, 
प्रशिक्षण (२२२५ १५७१) व विद्यावेतने आदिवासी 
3 (09)(39) शालांत व उच्च माध्यमिक ३१-सहाय्यक ८०००.०० ५६०.०० विकास, 
शालांत प्रमाणपत्र परिक्षेतील मुळ/ | अनुदाने नाशिक 
मुलींना विशेष प्रोत्साहन (वेतनेतर) 
(२२२५३४११) 
if (09)(32) शासकीय व अनुदानित ३१-सहाय्यक ८०००.०० ५६०.०० 
आश्रमशाळांसाठी विशेष प्रोत्साहन | अनुदाने 
योजना (२२२५३४२२) (वेतनेतर) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३०.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठीची शा.नि.न्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
वि २ ३ शिक अ षु गी 
षु (09)(33) वैद्यकीय व तत्सम ३४-शिष्यवृत्त्या (g00000,00 ४९०००.०० 
महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या । व विद्यावेतने 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती (२२२५३५२९) 
& अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची | ३१-सहायक ३००००.०० २१००.०० 
गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विशोष । अनुदाने 
शिकवणी वर्ग (२२२५४०८९) (वेतनेतर) 
७ । सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (२२२५ | ३१-सहायक १५०००.०० १०५०.०० 
३९९५) अनुदाने 
(वेतनेतर) 
८ (०२)(२३) आदिवासी विद्यार्थ्यांना । ३४-शिष्यवृत्त्या १०००००.०० ७०००.०० 
परदेशातील उच्च शिक्षणसाठी |। वविद्यावेतने 
शिष्यवृत्ती (२२२५४०९८) 
९ (०२)(२४) अनुसूचित जमाती ०१-वेतन २८५०००.०० १४२५०.०० आयुक्‍त, 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम ०२-मजूरी 200,00 g3.00 | आदिवासी, 
खर्ची(२२२५४१२२) ० 50 58 9.00] संशोधन व 
अतिकालिक प्रशिक्षण संस्था, 
भत्ता पुणे. 
०६- दुरध्वनी, ४९५०.०० ३४६.५० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
११-देशांतर्गत ४०००.०० २८०.०० 
प्रवास खर्च 
१४- भाडे, पट्टी ८०००.०० ५६०.०० 
वकर 
२१-पुरवठा व ५००००.०० ३५००.०० 
सामुग्री 
५०-इतर खर्च , oo ee .0O le eR | 
एकूण (२२२५ ४१२२) ३५३१५१.०० १९०२०.५० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३०.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठीची शा.नि.न्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
चि २ ३ शिक षु & 
१ ० (०२)(३६) अनुसूचित जमातीच्या ३१-सहाय्यक २०००००.०० २८०००.०० आयुक्‍त, 
विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग/ | अनुदाने आदिवासी, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून | (वेतनेतर) संशोधन व 
घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परिक्षांचे प्रशिक्षण संस्था, 
प्रशिक्षण देणे. (२२२५डी ३८७) पुणे 
एकूण (२२२५०३८७) 200000,00 २८०००.०० 
शि १ (०१)(५६)नक्षल प्रभावित भागामध्ये । ३१-सहाय्यक २५००.०० १७५.०० आयुक्त, 
किशोरवयीन मुला-मुलींच्या अनुदाने आदिवासी 
उन्नतीसाठी आपला महाराष्ट्र सुवर्ण | (वेतनेतर) विकास, 
जयंती योजना (२२२५डी६३६) नाशिक 
एकूण (२२२५०६३६) २५००.०० १७५.०० 
१२ (०१)(५९) आदिवासी मुलांसाठी व | ०१-वेतन ११७७०००.०० | ५८८५०.०० आयुक्त, 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह | ०२-मजूरी १.०० 00 F000 | oo | आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५०७२५ | ४००.०० 2.00| विकास, 
अतिकालिक नाशिक 
भत्ता 
OG- दुरध्वनी, १४००००,०० ९८००.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ९५०००००.०० ३५०००.०० 
११- देशांतर्गत १५०००.०० १०५०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ६००००.०० 8200,00 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी ६०००००,०० 82000,00 
वकर 
१९-आहार खर्च १५०००००.०० १०५०००.०० 
२८- शि ete) a ete) 
व्यावसायीक व 
विशेष सेवा 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३०.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठीची शा.नि.न्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
डे a 3 | ४ 4 द 
३१-सहाय्यक शि शि 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ४०००००,०० २८०००.०० 
एकूण (२२२५ 0७२५) ५१४२४०३.०० | २८३९२८.०० 
१३ | (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम ०१-वेतन ८५६००००.०० ४२८०००.०० आयुक्‍त, 
खर्च) (२२२५७३४) ०२-मजूरी 1१.०० ० 3.००] oo | आदिवासी 
03- | oe विकास, 
अतिकालिक नाशिक 
भत्ता 
०६- दुरध्वनी, ९००००.०० ६३००.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०००००.०० ४२०००.०० 
११- देशांतर्गत ४००००.०० २८००.०० 
प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन १०००००.०० ७०००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी 400000,00 (9000.00 
वकर 
१९-आहार खर्च २१०००००.०० | २९४०००.०० 
२१-पुरवठा व ४००००००.०० २८००००.०० 
सामुग्री 
२८-व्यावसायीक शिंग .०० शि 
व विशेष सेवा 
३१-सहाय्यक 1. aa 
अनुदाने 
(वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च 300000,00 29000,00 
एकूण (2224 0७३४) १५८९०००४.०० | १०८८१००.०० 


पृष्ठ ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३०.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठीची शा.नि.न्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
[ae] २ ३ शिक. आ षु गी 
qe (०१)(७२) व्यावसायीक ३ ४-शिष्यवृत्त्या १५०००.०० १०५०.०० आयुक्‍त, 
महाविद्यालयांना संलग्न असणाऱ्या । व विद्यावेतने आदिवासी 
वसतीगृहांतील अनुसूचित विकास, 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता नाशिक 
(2224 F 999) 
एकूण-२२२५ २३२३४९६०.०० | १५२२५०६.५० 
२४२५, सहकार, दत्तमत जनजाति क्षेत्र उपयोजना 
१५ (०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी | ३१-सहाय्यक ४००००.०० २८००.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी विकास महामंडळास |। अनुदाने आदिवासी 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खची (वेतनेतर विकास, 
(२४२५०८५३) ३६-सहायक ३०८००००.०० १५०००.०० नाशिक 
अनुदाने (वेतन) 
१६ | (०१) (90) शबरी आदिवासी विकास | ३६-सहायक २५०००.०० १२५०.०० आयुक्त, 
महामंडळाला वित्तीय सहाय अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
(कार्यक्रम) (२४२५१३५९) विकास, 
नाशिक 
एकूण २४२५ ३६५०००.०० १९०५०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ २३५९९९६०.०० | १५४१५५६.५० 
KIRAN 001, 


\L DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


je=400032, st=Maharashtra, 
b19f123ba59448c092691296205b9 


post 
2.5.4.20=68d8! 
a874631831a2beea0beScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB 
|E7252442D, 


serial \ber=344DE3FFO7B9439DD11CAF728255 
ASEBOAODD495EF82F98993 10886370821 1C0, 


Pp A W A R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.11.30 12:34:54 405'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


